प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, 


मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना 


श्रीमती Ase शशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक 
संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७०/सांका-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचाः- 


१. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, 
दिनांक १६.०२.२०१८. 
३. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन आदेशा क्रमांक : असप-१३२२/प्र क्र. ०६/का.१४, 
दिनांक ३१ मे, २०२२. 
४. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन आदेशा क्र उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि. १६ फेब्रुवारी, २०२३ 
५. श्रीमती मीनल शशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई यांचे पत्र दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन आदेठा 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ येथील आदेशान्वये प्रकल्प संचालक, पु. ल. देडापांडे 
महाराष्ट्र कळा अकादमी या पदावर श्री. संतोष रोकडे हे अवर सचिव असताना प्रतिनियुक्तीने एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तदृनंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४ येथील 
आदेशान्वये उप सचिव पदावर पदोन्नती देताना श्री. संतोष रोकडे यांची प्रकल्प संचालक पदावर प्रपत्र बढती 
करण्यात आली आहे. त्यांच्या प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२३ आदेशाच्या 
दिनांकापासून ६ महिने इतका आहे. म्हणजेच त्यांच्या प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी दि. १५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी 
संपुष्टात आला आहे. सबब, संदर्भ क्रमांक १ व २ अन्वये प्रचलित नियमातील विहीत तरतूदींनुसार शासनाच्या 
मान्यतेने श्रीमती मीनळ शशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई यांची त्यांना लागू असलेल्या वेतन श्रेणीत, प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र 
कला अकादमी, मुंबई या पदावर प्रथमत: दोन वर्षासाठी खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


(आ) श्रीमती मीनल शाशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील, 
त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 


झासन Seal क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७०/सांका-२ 


(आ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन / सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वियेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची लेखी नोटीस 
दिली पाहीजे. आणि 

(3) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा त्यांचा उद्देदे आहे, अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 

(डो श्रीमती मीनल ठाशिकांत जोगळेकर यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यामार्फत हाताळण्यात येतील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४० अन्वये परिशिष्ट-२ नुसार तसेच वित्त विभाग आणि 
सामान्य प्रशासन विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घेऊन श्रीमती मीनल शशिकांत 
जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रकल्प 
संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. श्रीमती मीनळ aria जोगळेकर वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) यांना प्रकल्प संचालक, 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजु होण्यासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०९२५११४८२००६२३ असा आहे. सदरचे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIDYA HEMANT WAGHMARE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 


DN: c=IN, 

AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4e214bf8a250420c28c2084d8dd965c0d454568322b 
d41981d48971712e51795, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=F93EFE7B946BF26FF989D6E5E01E1B122B9EB4 
E3E4E6799CB8E82B2D33D58DFC, cn=VIDYA HEMANT 
WAGHMARE 

Date: 2023.09.25 13:20:55 +05'30' 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती मीनळ शाशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई 
प्रत, 
महालेखापाल लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता - १, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा. मंत्री , सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव( माहिती व जनसंपर्क ), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७०/सांका-२ 


७) प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
९) सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(कार्या १४), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१०) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(कार्या ३४), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
११) श्री.संतोष रोकडे, उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, 
प्रभादेवी, मुंबई 
१२) सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


